"असा. क्र. २६ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, जानेवारी २९, २००७/माघ ९, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला बेगळे' पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-नब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनाक २९ AFAR २००७ 
अधिसूचना 

मुंबई दारूबंदी अधिनियम, ९९४९. 

क्रमांकबीपीए. २००५/सीआर-२६/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे बाटते की, 
महाराष्ट्र पेय मद्य (कालावधी आणि अनुज्ञप्ती मंजुरी, नूतनीकरण किंबा चालू राहणे याकरिता 
शुल्क) नियम, १९९६ ला सुधारणा करून ते ताबडतोब अंमलात आणावेत म्हणून, मुंबई दारूबंदी 
अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) (ज्याचा या पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश 
केलेला आहे) चे कलम १४३ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकामुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम 
आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत. 


(१८८) 


भाग चार-ब--ेड [किमत : रुपये ३.००] 
® 


१५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी २९, २००७/माघ ९, शके १९२८ [भाग चार-ब 


त्याअथी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ मधील उप कलम (२) च्या खंड (बो), 
(एफ) आणि (यू) आणि कलम ५३ सह प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन खालील नियम करीत आहे ते असे :-- 


१, ** महाराष्ट्र पेय मद्य (कालावधी आणि अनुज्ञप्ती मंजुरी, नूतनीकरण किंवा चालू राहणे 
याकरिता शुल्क) (सुधारणा) नियम, २००७ '' असे संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र पेय मद्य (कालावधी आणि अनुज्ञप्ती मंजुरी, नूतनीकरण किंबा चालू राहणे 
याकरिता शुल्क) नियम, १९९६ च्या नियम २ च्या उप नियम (१) मधील '* मागील वर्षाचे शुल्क 
किंबा अनुज्ञप्ती वर्ष चालू होण्यापूवी आयुक्तांनी घोषित केल्यानुसार मागील वर्षाच्या अनुज्ञप्ती 
शुल्काच्या दहा टक्‍के किंवा त्यापेक्षा अधिक आणि जे नजिकच्या १०० रुपयांत पूर्ण केलेले असे 
शुल्क ” या शब्द ब आकड्यांऐवजी ' अनुज्ञप्ती वर्ष चालू होण्यापूर्वी आयुक्तांनी घोषित 
केल्यानुसार मागील वर्षाचे शुल्क किंबा मागील वर्षाच्या शुल्कापेक्षा कमी किंवा मागील वर्षाच्या 
शुल्काच्या दहा टक्के पर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त जे पुढील १०० रुपयांत पूर्णांकित केलेले आहे 
असे शुल्क, परंतु, मागील वर्षाच्या शुल्कापेक्षा कमी किंवा मागील वर्षाच्या शुल्काच्या दहा टक्‍के 
पेक्षा जास्त असे कोणतेही शुल्क शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय घोषित करता येणार नाही * 
हे शब्द व आकडे अंतर्भूत कराबे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नाबाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


; WET] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी २९, २००७/माघ ९, शके १९२८ . १६० 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 29th January 2007 


NOTIFICATION 


Bompay Prouisition Act, 1949 

No. BPA. 2005/CR-26/EXC-2.—Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Maharashtra 
Potable Liquor (Periodicity and fee for grant, renewal or continuance of 
licences) Rules, 1996, should be brought into force at once, and therefore, 
the rules should be made without previous publication as provided by the 
proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 
1949 (Bom. XXV of 1949). 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (७), 0) 
and (u) of sub-section (2) of section 143 read with section 53 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers enabling 
it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules, namely — 

1. These rules may be called the Maharashtra Potable Liquor 
(Periodicity and fees for grant, renewal or continuance of licences) 
(Amendment) Rules, 2007 

2. In rule 2 of the Maharashtra Potable Liquor (Periodicity and fees 

’ for grant, renewal or continuance of licences) Rules, 1996, in clause (i),— 
(a) for the words and figures “the fee increased by 10 per cent or 
more ” the words and figures “or less than previous year’s fee or the 
fee increased upto 10 per cent or more” shall be substituted 
७) for the words “commencement of a licensing year.” the words 

“commencement of a licensing year, provided that, no such fee which 

is less than previous year’s fee or more than 10 per cent of the previous 

year’s fee shall be notified by the Commissioner without direction of 
the State Government in that behalf ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


